सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन जापाना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र .२९ ] 


गुरुवार ते बुधवार,जुलै , १८-२४ २०१९ : आषाढ/ श्रावण २७-०२ शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे -२४ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ३३ 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 

३४ 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम, या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ६२५ 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

ते 
६४६ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


पोलीस उप- आयुक्त यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) व (३ ) अन्वये 
मनाई आदेश 


आदेश 


विघातक , 


क्र . विशा-५/ आदेश / औबाद/ २०१९ / २७०९ :- ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , गुप्तचर यंत्रणेद्वारे प्राप्त झालेल्या 
सुचनेनुसार दहशतवादी , राष्ट्र 

समाजविघातक 

कृत्य करणाऱ्या 
घटकाकडून कार्यवाही करण्याकरिता पुनर्विक्री केलेली कार / दुचाकी 
इत्यादीचा वापर तसेच वास्तव्याकरीता काही अलीप्त रहिवासी भागात 
वास्तव्य करुन औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत पोलीस ठाणे 
हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करुन जनसामान्य लोकांच्या जिवीतास 
धोका होईल व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल असे दहशतवादी 
समाज विघातक कृत्य करण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 

दिनांक २६/ ०६/ २०१९ रोजी छत्रपती शाहू महाराज जयंती व राजमाता 
जिजाऊसाहेब भोसले पुण्यतिथी (तिथीप्रमाणे ) आहे दि . ०२/०७/ २०१९ 
रोजी दर्श अमावस्या आहे . दि . ०३/ ०७/ २०१९ रोजी महाकवी कालिदास 


दिन आहे . दि ११/ ०७/ २०१९ रोजी विश्वजनसंख्या दिन आहे . 
दि . १२/ ०७/ २०१ ९ रोजी देवशयनी आषाढी एकादशी आहे .दि 
१६/ ०७/ २०१ ९ रोजी आषाढी पौर्णिमा खंडग्रास चंद्रग्रहाण , गुरुपौर्णिमा 
आहे . दि १८ /०७/ २०१ ९ रोजी अण्णाभाऊ साठे स्मृतीदिन आहे . दि २० / 
०७/२०१९ रोजी संकष्ट चतुर्थी आहे . दि . २३/०७/२०१ ९ रोजी लोकमान्य 
बाळगंगाधर टिळक जयंती आहे . दि . ३०/ ०७/ २०१ ९ रोजी संत नामदेव 
महाराज पुण्यतिथी आहे . दि . ३१/ ०७/ २०१९ रोजी संत सावतामाळी 
पुण्यतिथी आहे . दि .०१/ ०८ / २०१ ९ रोजी अण्णाभाऊ साठे जयंती , लोकमान्य 
बाळगंगाधर टिळक पुण्यतिथी आहे . दि . ०५/ ०८ / २०१ ९ रोजी नागपंचमी 
आहे . दि १२/ ०८ / २०१ ९ रोजी बकरी ईद आहे . दि . १४/ ०८ / २०१ ९ रोजी 
नारळी पौर्णिमा आहे. दि . १५ /०८ / २०१९ रोजी स्वातंत्र्य दिन व रक्षा 
बंधन आहे. दि . १७ / ०८ / २०१९ रोजी पारशी नुतन वर्ष प्रारंभ होत आहे . 
दि . १९/ ०८ / २०१९ रोजी संकष्ट चतुर्थी, श्रावण सोमवार आहे . सदर 
काळात घातपाताची शक्यता नाकारता येत नाही . 

ज्याअर्थी, औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील 
जमिनीचे मालक, भाडेकरु अशा कोणत्याही घराचा/ मालमत्तेचा वहिवाटदार , 
खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण , गुरुद्वार , चर्च, मस्जीद , 
धर्मशाळा, हॉटेल, लॉजेस इत्यादीचे विश्वस्त / संचालक मंडळ , चालक 
मालक , जमिनी / घरे खरेदी/ विक्री करणारे व्यावसायिक , चारचाकी / 


औ . भाग १-२९ 


६२५ 


६२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१ ९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


दिनांक १९ /०४/ २०१९ ते २१/ ०४ / २०१ ९ रोजीची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा, दिनांक १८ / ०६ / २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते 
दिनांक २१ /०६/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीने वेळेनंतर पर्यंन्त मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणून न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस.जे. निबांळकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , परतूर यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


जालना, २० / ०६ / २०१९ 


दुचाकी खरेदी/ विक्री करणारे व्यवसायिक, फेरीवाले , भंगारचे साहित्य 
खरेदी/ विक्री करणारे व्यवसायीक , सिमकार्ड विक्री करणारे व्यवसायिक , 
सायबर ( इंटरनेट ) कॅफे चालविणारे, औद्योगिक वसाहतींना मनुष्यबळ 
पुरविणाऱ्या एजन्सी , सुरक्षा रक्षक पुरविणारे एजन्सी, ज्वलनशिल / ज्वालाग्रही/ 
उच्चज्वालाग्रही पदार्थाचे साठेधारक , विस्फोटक पदार्थाचे साठेधारक / 
वापरकर्ते, शस्त्रे व दारुगोळा परवाना धारक, रासानिक खताचे विक्रेते , 
कुरिअर सहीस एजन्सी इत्यादी कार्यक्षेत्रात येणारे यांनी संबंधीत पोलीस 
ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्ता बाबतची व्यवहार/ विवरणाची 
माहिती लेखी स्वरुपात देणे बंधनकारक राहील . 

ज्याअर्थी सर्व संबंधितांना नोटीस देवून त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेणे 
सद्यस्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झालील आहे . 

त्याअर्थी मी डॉ . दिपाली धाटे - घाडगे, पोलीस उप आयुक्त , (मुख्यालय ) 
औरंगाबाद शहर गृह विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे कडील आदेश 
( SPECIAL ) SPL.2/ EXM 0788/2783, दिनांक १३/ ० ९ / 
१९९९ अन्वये तसेच फौजदारी दंडाप्रक्रिया संहिता सन १ ९ ७३ चे कलम 
१४४ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर 
करुन याद्वारे औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिसरात कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित राखणे करिता वर नमुद घटकांनी संबंधीत पोलीस 
ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्ता बाबतची व्यवहार/ विवरणाची 
माहिती लेखी स्वरुपात देणे बंधनकारक राहील . सदर आदेशाचे उल्लधन 
केल्यास त्या व्यक्ती विरुध्द भारतीय दंड विधान संहितेचे कलम १८८ 
अन्वये कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 
सदरील 

आदेश दिनांक २४ / ०६ / २०१९ पासून 
दिनांक २२/ ०८ / २०१९ पावेतो अंमलात राहील . 

सर्व पो.स्टे . प्रभारी अधिकारी सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त सर्व 
पोलीस उप आयुक्त यांना सुचित करण्यात येते की , सदरचा प्रतिबंधक 
आदेश सर्व संबंधितांना वैयक्तिक रित्या बजावणे शक्य नसल्याने व त्यांना 
अवगत करणे आवश्यक असल्याने आपण सदर प्रतिबंधात्मक आदेशास 
प्रसिध्दी माध्यमे सर्व पोलीस ठाणे, पोलीस अधिकारी कार्यालय , छावणी 
मंडळ , महानगर पालिका , मध्यवर्ती बसस्थानक , रेल्वेस्टेशन, मुख्य 
बाजारपेठा, सार्वजनिक वाचनालये इत्यादी महत्वाच्या ठिकाणच्या सुचना 
फलकावर चिटकावून प्रसिध्दी द्यावी. त्याप्रमाणे पोलीस अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १६३ प्रमाणे कार्यवाही करावी. 

सदर आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २२/ ०६/ २०१९ 
रोजी औरंगाबाद येथे जारी करण्यात आला आहे. 
औरंगाबाद , २२ जून २०१ ९ 

डॉ . दिपाली धाटे- घाडगे , 
पोलीस उप- आयुक्त , ( मुख्यालय ) 

औरंगाबाद शहर . 


श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्रीमती एम.वाय.डोईफाई , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व.स्तर, जालना यांचा दिनांक १७/ ०६/ २०१९ ते २१/ ०६/ २०१९ रोजीची 
( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./ प्रशा/ ५३७३/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना हे 
श्रीमती एम.वाय.डोईफाई , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांना दिनांक १७/०६/ २०१ ९ ते २१ /०६/ २०१९ पर्यंतची ( ०५) दिवसाची 
अर्जित रजा, तसेच रजेपुर्वी १६/ ०६/ २०१९ रजेनंतर दिनांक २२/०६/ २०१ ९ 
आणि २३ / ०६ / २०१९ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायदा 
दिनांक १५/ ०६/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
२४/०६/ १९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्रीमती एम.वाय.डोईफाई , हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम.वाय.डोईफाई , 
हया ५ वे सह सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर ,म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
परतूर यांचा दिनांक १ ९/ ०६/ २०१९ ते २१ /०६/ २०१९ या ( ०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराच्या न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज श्री.एस. टी . चिकणे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , 
जालना यांनी स्वतःच्या कामासह सांभाळावे. 


क्र ./प्रशा/ ५३७२ / २०१९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना हे 
श्रीमती पुजा एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, परतूर यांची 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१ ९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


६२७ 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे. 


जालना , २० /०६ / २०१९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्रीमती आर . ए . जाधव ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.ए.जाधव ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, जालना म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री.स.बा.को- हाळे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक १८ / ०६ / २०१९ व १ ९ /०६/ २०१ ९ 
रोजीची (०२ ) दिवसाची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एम.एन. जैस्वाल , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, जालना यांनी स्वतः चे काम सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


आदेश . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


जालना , २० जून , २०१९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 
क्र ./प्रशा/ ५४७८ / २०१८ / २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
जालना हे श्री.स.बा.को- हाळे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व . अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांना दिनांक १८ / ०६ / २०१९ व १ ९ / ०६/ २०१ ९ 
पर्यंतची (०२) दिवसाची परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.स.बा.को -हाळे हे सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर त्या स्थानापन्न तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.स.बा.को -हाळे 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 

उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचे तातडीचे 
कामकाज श्री . एस.व्हि पोतदार , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरीक्त 
सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी स्वतः च्या कामासह सांभाळले . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


वाचाः- श्री.एस.एस.इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांचा 
दिनांक १५/ ०४/ १९ ते १७/०४ / १९ रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


जालना , २१/०६/ २०१९ 


श्रीपाद द . 

टेकाळे , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


क्र ./प्रशा/ ३४७१/ २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना हे 
श्री.एस.एस.इंगळे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांना दिनांक 
१५/ ०४/ २०१९ ते १७/०४/ २०१९ रोजीचे एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या पुर्वी दिनांक १३/०४/ २०१ ९ व १४/ ०४/ २०१९ व रजेनंतर 
दिनांक १८/०४/ २०१९ व १९/ ०४/ २०१९ रोजीची शासकीय सुट्टींच्या 
फायद्यासह , दिनांक १२/०४/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन 
ते दिनांक २० /०४/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री.एस.एस.इंगळे, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , मंठा 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती आर . ए . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक १७/ ०६ / २०१९ व १८ /०६/ २०१९ या ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.एस.इंगळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, मंठा म्हणुन काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./प्रशा/ ५४७९ / २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश जालना हे श्रीमती 
आर . ए . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक १७/०६/ २०१९ व १८ / ०६/ २०१९ रोजीची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करीत आहेत . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील अर्जदाराचे दिनांक १२-०४ 
१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक १७/ ०४/ १९ पर्यंन्तच तातडीचे 
कामकाज श्री.एम.एस.काझी, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, परतुर आणि 
दिनांक १८/ ०४/ १९ ते २० / ०४ /१९ कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्तचे तातडीचे 


६२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


कामकाज श्रीमती एस.जे.निंबाळकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
परतुर यांनी स्वतः चे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळावा. 


न्यायाधीश , जालना यांना दिनांक १६/ ०६/ २०१ ९ ते २१/ ०६/ २०१९ पर्यन्तची 
एकुण ( ०६ ) दिवसाची वाढीव अर्जित रजा तसेच रजेनंतर दिनांक २२/ 
०६/ २०१९ व २३/ ०६/ १ ९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


जालना , १२/ ०४/ २०१९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . व्ही.जी.रघुवंशी , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-४ म्हणुन 
काम करीत राहिले असते . 


श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.जी.रघुवंशी, 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणुन 

जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 


७ 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.डॉ. ख्वाजा फारुक अहेमद , जिल्हा न्यायाधीश-५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी सांभाळले . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 


जालना , १ जुलै , २०१९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा: - श्री.एन.आर.प्रधान जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २८/ ०६ / १९ ते २९/ ०६ / १९ रोजीची 
( ०२) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबत अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र ./प्रशा/ ५१५० / २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना 
श्री.एन.आर.प्रधान जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक २८/ ०६/ २०१९ ते २९ /०६/ २०१९ पर्यंतची ( ०२ ) 
दिवसाची परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की श्री.एन.आर प्रधान , हे सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -३ म्हणुन काम 
करीत राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.आर प्रधान , 
जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश -३ म्हणुन दिवाणी न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.व्ही.जी.रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांनी सांभाळले . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 
आली आहे. 
जालना, १ जुलै , २०१९ 

श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:- श्री.ए.के.शर्मा दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांचा दिनांक 
२५/ ०६/ २०१९ व २६/ ०६/ २०१९ पर्यंतची एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . प्रशा/ ५५६० / २०१९ :-प्रमुख जिल्हान्यायाधीश ,जालना हे 
श्री.ए.के.शर्मा,दिवाणीन्यायाधीशक.स्तर ,मंठायांना दिनांक २५ /०६/ २०१९ 
ते २६/०६/ २०१९ पर्यंतची एकुण ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा , दिनांक 
२४ /०६/ २०१९रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक २७/०६ / 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.व्ही.जी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १६/०६/ २०१९ ते २१ / ०६ / २०१९ पर्यंन्तची 
एकुण ( ०६ ) दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . ए.के.शर्मा हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर मंठा 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश. 


हे 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.के. शर्मा , 
दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर मंठा म्हणून काम करतील . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . प्रशा/ ५१४७/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री.व्ही.जी. रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती पुजा 
एन.कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर परतूर यांनी स्वतः चे काम 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४, २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १ ९४१ 


६२९ 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत आली 
आहे . 


जालना , २५ जून , २०१९ 


श्रीपाद द . 

टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


१० 


( ०२) दिवसांची अर्जित रजा तसेच रजेपुर्वी दिनांक ३०/ ०६/ २०१९ रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा , दिनांक २९/ ०६/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासुन ते ०३/०७/२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्री . ए.एल.टिकले हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश-२ म्हणुन काम 
करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.एल.टिकले,जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम करतील . 

अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री . एन.आर.प्रधान 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना यांनी स्वतः चे 
कामकाज सांभाळुन अर्जदाराचे न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 
जालना, २९ जून २०१९ 

श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्रीमती एस . एस. बजाज , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर भोकरदन 
यांचा दिनांक ०४/ ०६/ २०१९ व ०८/ ०६/ २०१ ९ या ( ०५ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . प्रशा/ ५५५९ / २०१ ९ :- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , जालना हे 
श्रीमती एस . एस . बजाज , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर भोकरदन यांची 
दिनांक ०४/ ०६ / २०१९ व ०८/ ०६/ २०१ ९ रोजीची ( ०५ ) दिवसाची अर्जित 
रजा ,तसेच रजेनंतर दिनांक ० ९/०६/ २०१ ९ रोजीची शासकीय सुट्टीचा 
फायदा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत 
आहेत . 


१२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- १ ) श्रीमती बी.के. पाटील दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर 
यांचा विशेष बाल संगोपन रजा मिळणे बाबतचा अर्ज ( सोबत विकलांग 
अपत्य अवलंबून असल्याचे प्रमाणपत्र ) 

२ ) मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे पत्र जा.क्र . रुल / पी -१६०४/ २०१८/ 
१६३. दिनांक २१/०८/२०१८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की श्रीमती एस.एस.बजाज हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर भोकरदन म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.बजाज , 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भोकरदन म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 
करतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . बी.एस. जगदाळे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वत : चे काम सांभाळून अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला. 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात आली 
आहे . 


३ ) मा.महा . शासन , वित्त विभाग , शासन निर्णय क्र . संकीर्ण 
२०१६/ प्र.क्र . ५७/ सेवा-६ दिनांक २१ / ०९ / २०१६ . 


.. 


कार्यालयीन आदेश 


क्र . प्रशा/ ५६५०/ २०१९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे संदर्भ क्र . ०३ मधील शासन निर्णयात नमुद शर्ती व अटीस अधीन 
राहुन खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत करीत आहेत . 


जालना, २४ जून २०१ ९ 


श्रीपाद द . टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना . 


श्रीमती बी.के. पाटील दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांना 
दिनांक ०१/ ०७/ २०१९ ते १०/ ०७/२०१ ९ पर्यंतची एकुण ( १० ) दिवसांची 
विशेष बाल संगोपन रजा मुलीच्या अपंगात्वाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या 
अटीस अधीन राहून मंजूर करीत आहेत . 

जर श्रीमती बी.के. पाटील हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून कार्यरत राहिल्या 


११ 


असत्या . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.ए.एल.टिकले जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश 
जालना यांचा दिनांक ०१/ ०७/ २०१ ९ ते ०२/०७/ २०१९ पर्यन्तची एकूण 
( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र . प्रशा/ ५६५६/ २०१९ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री.ए.एल.टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक ०१/ ०७/ २०१ ९ ते ०२/०७/२०१९ पर्यंन्तची एकुण 


उपरोक्त रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी.के. पाटील , हया 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून काम करतील . 


सदरील रजेचा हिशोब संदर्भीय शासन निर्णयातील अट क्र . vii 
अन्वये प्रपत्रमध्ये घेउन ते संबंधीत न्यायीक अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तीकेत 


६३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


ठेवण्यात यावे तसेच सेवापुस्तीके मध्ये देखील उपभोगलेल्या विशेष बालसंगोपन 
रजेची नोंद घेण्यात यावी . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामकाज श्री.बी.एस.गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , बदनापूर यांनी स्वतः चे कामसह सांभाळावे. 


१४ 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . एम.एस.शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर यांचे पत्र क्र . 
६४१/ २०१९ , दि . १२/०६/ २०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


जालना, २८ जून २०१९ 


श्रीपाद द . 

टेकाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जालना. 


१३ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


क्र.ब.- २ ( १ ) / ४७२२/ २०१९ : श्री . एम.एस.शेख , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १०.०६.२०१९ व ११.०६.२०१९ या एकूण 
( ०२ )दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक ०८.०६.२०१९ व 
०९ .०६.२०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम.एस.शेख, न्यायाधीश-१, भोकर हे 
पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप-२ प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम.एस.शेख, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा:- श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . १९ ६८ / २०१ ९ दिनांक १३ / ०६/ २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


श्री . एम.एस.शेख, जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीत जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . एन . पी . 
त्रिभुवन , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, भोकर यांनी तर विशेष अधिकार 
क्षेत्रातील कार्यभार श्री.एन.डी.खोसे , जिल्हा न्यायाधीश-२ , नांदेड यांनी 
पहावा . 


क्र.ब.- २ ( १ )/ ४७२१/ २०१९ : श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १५.०६.२०१९ 
२१.०६.२०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०७ ) दिवसांची ) 
अर्जित रजा रजेच्या पुढे दि . २२.०६.२०१९ व २३.०६.२०१९ या दोन 
दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून दि . १४.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयील 
वेळेनंतर पासून ते दि . २४.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय 

सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांचे खाती अर्जित रजेच्या शिलकेस 
अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड , १४ जून , २०१९ 


एस.एस.खरात , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 


१५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.जी.पांडे/ यावलकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव हया पुर्वीप्रमाणेत्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


वाचा:- श्री.ए.एन. पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भोकर यांचे पत्र क्र . ६६७/ २०१९ , दिनांक १३.०६.२०१९ सोबत विहीत 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप-२ प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस.जी.पांडे/ 
यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हया जर वर 
नमुद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी पहावा . 


नांदेड , १४ जून , २०१ ९ 


क्र.ब.- २ ( १ )/ ४७५२/ २०१९ : श्री.ए.एन. पठाण , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . १०.०६.२०१९ ते १२.०६.२०१९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.एन. पठाण, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप -२ प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.ए.एन . पठाण, सह 


. 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४, २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १ ९४१ 


६३१ 


१७ 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्या पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री.ए.एन. पठाण, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर भोकर यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये श्रीमती बी.ए.तळेकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहिला आहे. 


वाचाः- श्री.ल. मु . सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्र . ९ ०० / २०१९ , दि . १४.०६.२०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , १५ जून , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


क्र . ब-२( १ )/ ४७५४/ २०१९ : श्री.ल. मु . सय्यद , सह 

दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०६ / ०६ / २०१९ ते 
१३/०६/२०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०८ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा वैद्यकिय कारणास्तव मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ल. मु . सय्यद सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.ल. मु . सय्यद 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा:- श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,नायगांव ( बा ) यांचे पत्र क्र . ८३०/ २०१९ , दिनांक १४.०६.२०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब.- २ ( १ )/ ४७५३/ २०१ ९ :- श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १७.०६.२०१९ ते 
१ ९.०६.२०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . १६.०६.२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा 
जोडून , दि . १५.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . 
१७.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह त्यांच्या खाती अर्जित रजेच्या शिलकेस अधिन राहून मंजूर 
करण्यांत येते 


श्री.ल. मु . सय्यद सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कंधार 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये श्रीमती एस.डी.तारे , दूसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पाहिला आहे . 


नांदेड , १५ जून , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर.बी. सोरेकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहातील . 


१८ 


महाराष्ट्र नागरी संवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती आर.बी. सोरेकर, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा ) हया जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एन.एल. गायकवाड पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे दिनांक ११.०६.२०१ ९ रोजीचे पत्र व त्यावर 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठकांन क्र . २७३२। 
२०१९, दि ११.०६.२०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


असत्या . 


भाग-२ 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नायगांव ( बा ) यांच्या न्याययालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा ) यांनी पहावा . 


क्र.ब.- २ ( १ )/४६७१/ २०१९ : श्रीमती एन.एल. गायकवाड पाचवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०६.०६.२०१९ तें 
०७.०६.२०१९ या दोन (०२ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते. 


नांदेड , १५ जून , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन.एल. गायकवाड पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन.एल. गायकवाड 


६३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२० 


पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


असत्या . 


०२ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 
वाचा: श्री . एम.पी. शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . २८२१/ २०१९ , दिनांक १८ / ०६/ २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


श्रीमती एन.एल. गायकवाड पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार स्थायी 
आदेशान्वये श्रीमती बी.एम.एन.देशमुख सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे. 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड , १२ जून , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


१ ९ 


क्र.ब-२ ( १ )/ ४८६२/ २०१९ : श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २४ /०६/ २०१९ ते २६/ ०६/ २०१९ या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २२.०६.२०१९ व 
२३.०६.२०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
२१.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर ते दिनांक २७.०६.२०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांच्या खाती अर्जित रजेच्या शिलकेस अधीन 
राहून मुख्यालय सोडण्याच्या परवागीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . पी . शिंदे, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ यांजकडून 


वाचा:- श्री.आर.आर.पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र क्र . ५६४/ २०१९ , दिनांक १३.०६.२०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व पत्र क्र . ५८५/ २०१ ९ दि १८ / ०६/ २०१९ 

कार्यालयीन आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एम.पी.शिंदे, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


भाग-२ 


श्री . एम . पी . शिंदे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
काम श्री.एस.एस.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावे . 


क्र . ब- २ ( १) / ४८६३/ २०१ ९ : श्री.आर. आर.पत्की , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१/ ०७/ २०१९ व 
१२ /०७/ २०१ ९ या एकूण ( १२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
३०.०६.२०१९ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २९/ ०६/ २०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३.०७.२०१९ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालत सुरु होण्यापुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.आर.आर.पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याचे पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री.आर.आर. पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते. 

श्री.आर.आर.पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील कामकाज श्रीमती एस.ए. 
कुलकर्णी, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी 
पाहावे. 


नांदेड , १९ जून , २०१ ९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


२१ 


जिल्हा न्यायाधीश -२ यांजकडून 


वाचा: श्री . एस.एस.धपाटे ,दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
उमरी यांचे पत्र क्रमांक . २५८ / २०१ ९, दिनांक १८ / ०६/ २०१९ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 


उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा वेतन देयकांवर 
तसेच इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार श्रीमती एस.ए. कुलकर्णी, दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,बिलोली यांना याद्वारे प्रदान करण्यांत 
येत आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड ,१ ९ जुन , २०१ ९ 


क्र.ब-२ ( १ )/ ४ ९ ०५/ २०१ ९ : श्री . एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २४/ ०६ / २०१ ९ ते २६ /०६/ २०१ ९ रोजीपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २२.०६.२०१९ व २३.०६.२०१९ या एकूण दोन दिवसांच्या 
सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २१/ ०६/ २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन 


एस.एस. खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , 


शके १ ९ ४१ 


६३३ 


वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवागीसह त्यांच्या खाती अर्जित रजेच्या शिलकेस 
अधीन राहून मंजूर करण्यांत येते. 


भोकर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी तात्कालीन 
कार्यभार श्री.ए.एन.पठाण सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर 
यांनी पहावा . 
नांदेड , २१ जून , २०१ ९ 

एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


२३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती मयुरा आर. यादव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर यांचे पत्र क्र . ८५५/ २०१९ , दिनांक २०.०६.२०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस.एस.धपाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . एस.एस.धपाटे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री.ए.एन.पठाण सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी 
पहावा . 

उपरोक्त कालावधीतील श्री.एस.एस.धपाटे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयंकावर हुंडी, स्वीय प्रपंची 
लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार श्री . 
ए.एन.पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहे . 
नांदेड , २० जून , २०१ ९ 

एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१, नांदेड . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२( १)/ ४ ९ ५४/ २०१९ :- श्रीमती मयुरा आर . यादव , दिवाणी 
न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २०.०६.२०१ ९ ते २१.०६.२०१९ या 
एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २२.०६.२०१९ व 
२३.०६.२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांच्या फायद्यासह मंजूर करण्यात 
येते. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती मयुरा आर. यादव, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती मयुरा आर . यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती बी.ए.तळेकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांचे पत्र क्रमांक ७१०/ २०१९ , दिनांक २१.०६.२०१ ९ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


भाग-२ 


कार्यालयीन आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या दिनांक २०.०६.२०१ ९ 
व २१.०६.२०१९ या कालावधीतील जरुरी तात्कालीक कार्यभार सह 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . तर दिनांक २२.०६.२०१९ 
व २३.०६.२०१ ९ रोजीचा कार्यभार पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 


नांदेड , २१ जून , २०१९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड 


क्र.ब -२( १)/ ४९ ५५/ २०१ ९ :- श्रीमती बी.ए.तळेकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर, भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधीलनियम ५० अन्वये दि . २४.०६.२०१ ९ ते २६.०६.२०१ ९ रोजीपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक २२.०६.२०१ ९व २३.०६.२०१९ या एकूण दोन दिवसांचा सुट्टीचा 
फायदा जोडून , दिनांक २१.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २७.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या खाती अर्जित रजेच्या शिलकेस अधीन 
राहून मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी.ए.तळेकर , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 


२४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ नांदेड यांचे पत्र 
जा.क्र . ४७७४ / २०१९ , दिनांक १७.०६.२०१ ९ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी.ए.तळेकर , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

श्रीमती बी.ए.तळेकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


क्र.ब-२( १ )/ ४८२७ / २०१९ : श्री.एन.डी.खोसे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २४.०६.२०१९ ते २९.०६.२०१ ९ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २२.०६.२०१९ व २३.०६.२०१९ या रजेच्या पुढे दिनांक 


६३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


३०.०६.२०१९ या एकुण तीन दिवसांना सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक 
२१.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक ०१.०७.२०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


२६.०६.२०१९ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन कार्यभार 
श्री.एस.एस.खरात जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांनी पहावा तर दिनांक 
२२.०६.२०१९ व २३.०६.२०१९ या कालावधीतील कार्यभार श्री.ए.आर.धामेचा 
अति सह जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड यांनी पहावा. 


नांदेड , १८ जून , २०१ ९ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एन.डी.खोसे , तदर्थ न्यायाधीश -१ 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील 


दिपक अ . 


धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री.एन.डी.खोसे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२६ 


२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, देगलूर 
यांचे पत्र क्र . १०१२ / २०१९ , दिनांक १७.०६.२०१९ अन्वये सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


तदर्थ जिल्हा न्यायालय-१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक कार्यभार श्री.ए. आर. धामेचा, अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायधीश, नांदेड यांनी पहावा . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड, १८ जून , २०१ ९ 


दिपक अ . धोळकिया , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


२५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र.ब-२ ( १ )/ ४८२५/ २०१९ : श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी 
न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १९ .०६.२०१ ९ ते २१.०६.२०१९ या 
एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २२.०६.२०१९ व 
२३.०६..२०१९ या दोन दिवसांचा सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
१८.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते दिनांक २४.०६.२०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देगलूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा: - श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ नांदेड यांचे पत्र जा.क्र . 
४७७१/ २०१९ , दिनांक १७.०३.२०१९ सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२( १ )/ ४८२८ / २०१९ : श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश 
२ नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २४.०६.२०१ ९ ते २६.०६.२०१९ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २२.०६.२०१९ 
व २३.०६.२०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक , 
२१.०६.२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७.०६.२०१९ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


श्री.एस.जी.बरडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांच्या 
न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
स्थायी आदेशान्वये श्री.पी.एस.बाराटक्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , देगलूर यांनी पहावा . 


नांदेड , १८ जून , २०१९ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


२७ 


C 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.के.एन.गौतम , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


२ 


( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे ) 

पोलिस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र . पो.अ.कार्या/ द.वि.सेल / 
मनाई आदेश/ २११/ २०१९ . 


, 


जिल्हा न्यायालय-२ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला 
जिल्हा न्यायालय-१ , कंधार या न्यायालयाचा दिनांक २४.०६.२०१९ ते 


क्र . २०१७/ एमएजी-३ /सीआर -०७ :-ज्याअर्थी पोलिस अधिक्षक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


६३५ 


२८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


उस्मानाबाद यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . पो.अ. कार्या/ द.वि.सेल/ मनाई 
आदेश/ २११/ २०१९ दिनांक १०/ ०६/ २०१९ अन्वये आगामी आषाठी एकादशी 
यात्रा निमित्त या काळात दहशहतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी 
आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी खालील नमुद मुद्दा 
क्रमांक ०१ ते ०७ चे अनुषंगाने उस्मानाबाद जिल्ह्यात मनाई आदेश लागु 
करण्याची आवश्यकता असल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ प्रमाणे मनाई आदेश लागू होणेस विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी सर्व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था आबाधीत राखण्यासाठी 
खालील मुद्दा क्र .१ ते ७ चे संदर्भात फौजदारी प्राक्रिया संहिता १९ ७३ चे 
कलम १४४ प्रमाणे उस्मानाबाद जिल्हयात मनाई आदेश लागू करण्याची 
आवश्यकता असल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची माझी 
खात्री झाली आहे . 


पहा:- १. श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ३०४५/ १९ , दिनांक ०३ जून , २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


. 


त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मनाबाद फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये उक्त परिसरात खालील बाबी 
करण्यास मनाई करीत आहे . 


१ . 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिला किरायाने / भाडयाने 
ठेवताना घर मालक , लॉज मालक धर्मदास संस्था , विश्रामगृह , भक्तनिवास , 
धर्मशाळा चालक / मालक यांनी वास्तव्यास राहणाऱ्या व्यक्तीचे ओळखपत्र 
व निवासाचा पत्ता याबाबत माहिती संबंधीत पोलीस स्टेशनला न देता 
भाडयाने/किरायाने ठेवण्यास मनाई करीत आहे. 


क्र . काव्यावि/ ( प्रशा) ३६ ९० /२०१९ :- श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०५ जून , २०१९ ते दिनांक ०९ जून , २०१ ९ 
रोजीचा ( ०५ ) पाच दिवसांचा कार्यभार हा श्री.व्ही.बी.शेट्टी , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद 
यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता श्री.के.सी.कलाल , ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०६ व ०७ जून , २०१९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९८१, मधील नियम -५० नुसार , 
(रजेमागील दिनांक ०५ जून , २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक ०८ व ०९ 
जून , २०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक ०४ जून , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १० जून, २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यांत येते . 


२ . उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोणत्याही व्यक्तिला कोणत्याही दुय्यमप्रती 
मोटार वाहनांच्या खरेदी- विक्री, जूने वाहन भंगार मध्ये खरेदी- विक्री 
बाबत संबंधीत पोलीस स्टेशनला माहिती न देता खरेदी विक्री करण्यास 
मनाई करीत आहे. 


३ . आक्षेपार्ह सिडी/ गाणे वाजविल्यामुळे जातीय धार्मिक तेढ निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने जिल्हयात कोणत्याही कार्यक्रमात अथवा 
कोणत्याही ठिकाणी आक्षेपार्ह सीडी/ गाणी / संगीत वाजविण्यास मनाई करीत 
आहे . 


४ . अवैध सिम कार्ड विक्री करण्यास व अवैध स्फोटक साठा 
बाळगण्यासे मनाई करीत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.के.सी.कलाल हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहातील . 


५ . मागील एक महिन्यात विक्री केलेल्या सिमकार्ड धारकांची माहिती 
सादर करणे बंधनकारक राहील . 


जर श्री.के.सी. कलाल हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


६ . सायबर कॅफे मालकास आपली ओळख पटविल्याशिवाय कोणत्याही 
व्यक्तीस सायबर कॅफेचा वापर करण्यास मनाई करीत आहे . 


( दोन ) 


७ . शोभेची दारु विनापरवाना साठा तसेचे ड्रोनचा विना परवाना 
वापर करण्यास मनाई करीत आहे. 


हा आदेश उस्मनाबाद जिल्ह्याच्या हद्दीत दि . १२/ ०६/ २०१ ९ रोजीचे 
००.०५ ते दिनांक २६/०७/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत लागू राहतील . 

हा आदेश आज दिनांक ११/ ०६/ २०१९ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.व्ही.बी.शेट्टी , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद ,११/ ०६/ २०१ ९ 


उस्मानाबाद , ०४ जून , २०१९ 


राजेंद्र खंदारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद. 


६३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२ ९ 


३० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा:- १. श्रीमती. एन.एच.मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र . ३८४८ / १९, दिनांक ०६ जून , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र HKW/( Admin & / B.IV.26 / 
3776/19 , दिनांक ०३ जून , २०१ ९ . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा) ३८०५/ १९ , दिनांक 
०६ जून , २०१९ 


२. सौ.व्ही.बी.पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भूम यांचे 
पत्र जा.क्र . १०६४/ १९ , दिनांक २६ जून , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेलो 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


आदेश 


क्र . काव्यावि/ ( प्रशा ) ४३४०/ २०१९ सौ . व्ही . बी . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
भूम यांची दिनांक २७ जून , २०१९ ते दिनांक २९ जून , २०१९ या ( ०३) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ , 
मधील नियम ५० नुसार , (रजेपुढील दिनांक ३० जून , २०१९ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येते . 


क्र . काव्यावि / (प्रशा) ४३३ ९/ २०१ ९ श्रीमती.एन.एच.मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये दिनांक 
१० जून , २०१९ ते दिनांक १२ जून , २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची फक्त 
रजा (रजेमागील दिनांक ०८ व ० ९ जून , २०१९ या दोन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ०७ जून , २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ जून , २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आलेली 
होती . तसेच श्रीमती एन.एच.मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एम . जी . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत आलेला होता . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील हया सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 
म्हणून काम पहातील . 


जर सौ.व्ही . बी . पाटील या सदरील रजेवर गेल्या नयत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
भूम म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


स्तर , 


( दोन ) 


श्रीमती एन.एच. मखरे, जिल्हा न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद यांचे मुळ 
सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर सदरील रजेचे स्वरुप जाहीर करण्यात 
येईल . असे संदर्भ क्र . ०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते . त्यांचे 
मुळ सेवापुस्तक या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार 
दिनांक १० जून , २०१९ ते दिनांक १२ जून , २०१९ या ( ०३ ) तीन 
दिवसांची उपभोगलेली रजा (रजेमागील दिनांक ०८ व ० ९ जून , २०१८ 
या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार या आदेशन्वये अर्जित रजा म्हणून 
घोषीत करण्यांत येत आहे . 


सौ.व्ही. बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी भूम यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री . एस.एस. देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी 

भूम 

यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एस.एस. 
देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


उस्मानबाद २६ जून , २०१९ 


उस्मानबाद २६ जून , २०१ ९ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ/ श्रावण २७-०२, शके १९ ४१ 


६३७ 


31 


DISTRICT & SESSIONS COURT, LATUR 


NOTIFICATION 


No. HAW ( Adm )6334/2019 :- The Principal District and Seccions Judge, Latur is pleased to permit the following Judicial 
Officers to enjoy “ SUMMER VACATION ” during Period from 2 nd May, 2019 to 2nd June, 2019 ( Both days Inclusive). The 
period of Summer vacation enjoyed and Prevented by Judicial Officers are shown against their names in column nos. 3 & 4 
respectively. 


Sr. 
No. 


Name of the Judicial offrcer and Designation 


Period of Summer Vacation 

enjoyed . 


Period of Summer Vacation 

Prevented . 


2 


3 


4 


LATUR 


STATION 


1 


Shri V. D. Nimbalkar, 
District Judge - 1 & Addl. Sessions Judge 


13-05-19 to 19-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 

20-05-19 to 26-05-19 


2 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri R. D. Patil , 
District Judge -2 & Addl. Sessions Judge 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


3 


13-05-19 to 26-05-19 


Smt. S.M. Takalikar , 
District Judge - 3 & Assistant Sessions Judge 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


4 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Shri D.P. Ragit, 
District Judge -4 & Addl. Sessions Judge 


5 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Shri Y.P. Manathkar , 
Adhoc District Judge - 1 & Asst. Sessions Judge 


6 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Smt. Gauri P.Kawadikar, 
Adhoc District Judge -2 & Asst. Sessions Judge 


7 


06-05-19 to 19-05-19 


Smt. S.M.Kanakdande, 
Civil Judge , Senior Division 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


8 


Shri Y.H. Sheikh , 
Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M 


06-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


9 


Smt. S.U. Deshmukh , 2nd 
Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


10 


Smt. S.Y. Sheikh , 3rd 
Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M 


06-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


11 


Shri A.R. Gunnal, 
4th Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M 


06-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


12 


Smt. S.S. Bangad , 
5th Joint Civil Judge, S.D. & Additional C.J.M 


06-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


13 


Smt. S.D. Kankanwadi , 
6th Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M 


13-05-19 to 19-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 
20-05-19 to 26-05-19 


14 


Shri. D.R. Deshmukh , 7th 
Joint Civil Judge , S.D. & Additional C.J.M 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


15 


Shri. P.B.Lokhande, 
Chief Judicial Magistrate 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 

27-05-19 to 02-06-19 


६३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


16 


Shri S.K. Choudante , 
Secretary , D.L.S.A., Latu 


06-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


17 


Shri A.S. Munde, 
Jt. Civil Judge , J.D.& J.M.F.C 


20-05-19 to 2-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


18 


Smt. P.D.Deshpande, 2nd Jt. 
Civil Judge , J.D. & J.M.F.C 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


19 


Smt.M.C. Shaikh , 
3rd Jt Civil Judge , J.D. & J.M.F.C 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


20 


06-05-19 to 19-05-19 


Shri A.A. Kore , 
4 th Jt. Civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


UDGIR STATION 


21 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri. M.H. Pathan , 
District Judge- 1 & Asst, Sessions Judge 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


22 


06-05-19 to 19-05-19 


Shri A.V. Gujarathi, 
District Judge -2 & Addl. Sessions Judge 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


23 


Shri H.A.Mulla , 
Civil Judge , Senior Division 


20-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 19-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


24 


06-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


Shri S.D. Gawade, 
Joint civil Judge , Senior Division & Addl. 
C. J. M. 
Shri R.M.Tuwar , 
Jt Civil Judge , J.D. & J. M.F. C. 


25 


13-05-19 To 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 

27-05-19 to 02-06-19 


26 


Shri A.J.Fatale , 2nd Jt . 
Civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


20-05-19 To 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


27 


Shri P.S. Sonkamble , 3rd 
Jt. Civil Judge, J.D. & J.M.F.C. 


06-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


28 


Shri A.N. Gaikwad , 
4th Jt. Civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


NILANGA STATION 


29 


Shri. M.S. Pathan , 
District Judge - 1 & Addl. Secssions Judge 


20-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 19-05-19 & 

27-05-19 to 02-06-19 


30 


Shri . R.P. Kulkarni , 
Civil Judge , Senior Division . 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 

27-05-19 to 02-06-19 


31 


20-05-19 to 2-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Shri S.M.Gourgond , 
Joint civil Judge , S.D. & s Additional C.J.M. 


32 


27-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 26-05-19 


Shri.N.G. Vyas , 
Joint Civil Judge, J.D. & J.M.F. C. 


33 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri A.B. Patil, 
2nd Joint Civil Judge , J.D. & J.M.F.C 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१ ९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १ ९ ४१ 


६३ ९ 


AHMEDPUR STATION 


34 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri S.D. Thakare , 
District Judge- 1 & Additional Sessions Judge , 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


35 


06-05-19 to 19-05-19 


Shri J.Y. Ghule , 
Civil Judge , Senior Division 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


36 


06-05-19 to 19-05-19 


Smt.V.S.More , 
Joint Civil Judge, J.D. & J.M.F.C. 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-06-19 


37 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Shri A.B. Jawale 
2nd Joint Civil Judge, J.D. & J.M.F.C. 


AUSA STATION 


38 


13-05-19 to 26-05-19 


Smt. V.D. Bhosale , 
Civil Judge , J.D. & J.M.F.C 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


39 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Shri. S.P. Jadhav 
Joint Civil Judge, J.D.& J.M.F.C. 


40 


06-05-19 to 12-05-19 


Smt. P.R. Kulkarni 
2nd Joint Civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


02-05-19 to 05-05-19 & 
13-05-19 to 02-06-19 


CHAKUR STATION 


41 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri Y.D. Koinkar, 
civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


42 


Shri J.B. Jankar , 
Joint Civil Judge , J.D. & J.M.F.C 


06-05-19 to 12-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
13-05-19 to 02-06-19 


DEONISTATION 


43 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19S 


Shri U.B. Kalapagar , 
Civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


RENAPUR STATION 


44 


20-05-19 to 02-06-19 


Shri O.M.Mali ,, 
Civil Judge , J.D. & J.M.F.C. 


02-05-19 to 19-05-19 


DEONI STATION 


45 


Shri A.T.Gitte , 
Jt. Civil Judge, J.D. & J.M.F.C. 


13-05-19 to 19-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 

20-05-19 to 02-06-19 


DISTRICT COURT, LATUR 
Dated :- 6 th June, 2019 


Vrushali V.Joshi 
Principal District & Sessions Judge , 

Latur. 


€ 80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


32 


DISTRICT & SESSIONS COURT, OSMANABAD . 


NOTIFICATION 


No. HAW / (Admn -)/3887/2019 The following Judicial Officers working in this District Osmanabad were permitted to enjoy 
the Off/ Summer Vacation for the year 2019 as specified in column No. 3 and the period for which they were prevented from 
enjoying the Off/ Summer Vacation is mentioned in Column No. 4 against their names. 

The Off/ Summer Vacation for Civil Courts in Osmanabad District was from 2 nd May, 2019 to 2nd June, 2019 (both days inclusive) 


Name of the Judicial offrcer and Designation 


Sr. 
No. 


Period of Summer Vacation 

enjoyed . 


Period of Summer Vacation 

Prevented . 


1 


2 


3 


4 


1 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri J. K. Joshi, 
Civil Judge , S.D. , Osmanabad . 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


2 


13-05-19 to 19-05-19 


Shri P.B. Pore , 
Chief Judicial Magistrate , Osmanabd . 


02-05-19 to 12-05-19 & 

27-05-19 to 02-06-19 


3 


Smt. U.V. Indapure, 
Jt. Civil Judge , S.D. & A.C.J.M. Osmanabad 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


4 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri S.B. Desai, 
Member Secretary, D.L.S.A., Osmanabad . 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


5 


Smt. N.P. Pawar , 
2 nd Jt. Civil Judge, S.D. & A.C.J.M., Osmanabad 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


6 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Shri. S.B.Todkar , 
3 rd Jt. Civil Judge , S.D. & A.C.J.M. 
Osmanabad 
Shri. A.A. Shinde, 
4th Jt. Civil Judge , S.D. & A.C.J.M., Osmanabad 


7 


20-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 19-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


8 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri. N.G.Gosavi, 
5th Jt . Civil Judge , S.D. & A. C.J.M 
Osmanabad . 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


9 


20-05-19 to 02-05-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Shri. V.B. Ghadge , 
6th Jt, Civil Judge , S.D. & A. C.J.M. 
Osmanabad . 
Shri. I.M.Naikwadi, 
7 th Civil Judge , S.D. & A.C.J.M ., Osmanabad 


10 


27-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 26-05-19 


11 


Smt. A.A. Shinde, 
8th Jt. Civil Judge, S.D. & A. C.J.M Osmanabad 


20-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 19-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


12 


Shri.N.K. Karande, 
Civil Judge, S.D.Omerga 


13-05-19 to 26-05-19 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-19 to 02-06-19 


13 


Shri. U.P. Kulkarni , 
Jt. Civil Judge , S.D. & A.C.J.M.,Osmanabad 


06-05-19 to 12-05-19 


02-05-19 to 05-05-19 & 
13-05-19 to 02-06-19 


14 


Smt. A.N. Navandar, 
2nd Jt. Civil Judge, S.D. & A . C.J.M , Osmanabad 


20-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


15 


Shri. S.S. Budruk , 
Civil Judge, S.D. Paranda 


06-05-19 to 12-05-19 & 
20-05-19 to 26-05-2019 


02-05- 2019 to 05-05-2019 & 
13-05- 2019 to 19-05- 2019 & 

27-05-2019 to 02-06-2019 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१ ९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


६४१ 


16 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri B.N. Arbad , 
Jt . Civil Judge , S.D. & A.C. J.M. Paranda 


02-05-19 to 12-05-19 & 

27-05-19 to 02-06-19 


17 


6-05-19 to 19-05-19 


Shri S.S. Deshpande, 
Civil Judge, S.D Bhoom 


02-05-19 to 05-05-19 & 
20-05-19 to 02-05-19 


18 


13-05-19 to 26-05-19 


Shri. A.G. Deshingkar , 
Jt. Civil Judge , SD . & ACJM Bhoom 


02-05-19 to 12-05-19 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


19 


02-05-19 to 02-06-19 


02-05-19 to 19-05-19 


Smt.V.B. Patil, 
2nd Jt. Civil Judge , SD & A.C. J. M , Bhoom 
Smt. A.C. Parshetti, 
Jt. Civil Judge, JD . & JMFC , Osmanabad 


20 


13-05-2019 to 26-05-2019 


02-05-2019 to 12-05-2019 
& 27-05-2019 to 02-06-2019 


21 


20-05-2019 to 26-05-2019 


02-05-2019 to 19-05-2019 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


Smt.A.S. Birajdar, 
2 nd Jt. Civil Judge , JD & JMFC , 
Osmanabad 
Shri. K.C. Kalal , 
3nd Jt. Civil Judge, JD & JMFC , Osmanabad. 


22 


20-05-2019 to 26-05-2019 02-05-2019 to 19-05-2019 & 

27-05-2019 to 02-06-2019 


23 


Shri. V.B. Shetty , 
4th Jt. Civil Judge, JD & JMFC , Osmanabad 


02-05-2019 to 02-06-19 


24 


Smt. T.V.Gavai, 
Extra Jt . Civil Judge, JD & JMFC , Osmanabad . 


02-05-2019 to 02-06-2019 


25 


Shri. U.S. Ivare , 
Extra Jt . Civil Judge, JD & JMFC , Osmanabad . 


02-05-2019 to 02-06-2019 


26 


Smt. S.A. Kanshide, 
Civil Judge ,JD . & JMFC , Tuljapur. 


20-05-2019 to 26-05-2019 


02-05-2019 to 19-05-2019 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


27 


Shri.R.N.Gaikwad , 
Jt. Civil Judge , JD & JMFC , Tuljapur. 


06-05-2019 to 19-05-2019 


02-05-2019 to 05-05-2019 & 

20-05-2019 to 02-06-2019 


28 


Shri. T.P.Mote , 
2 nd Jt. Civil Judge JD & JMFC , Tuljapur. 


13-05-2019 to 19-05-2019 


02-05-2019 to 12-05-2019 & 
20-05-2019 to 02-06-2019 


29 


Shri.M.T. Bilal, 
Jt. Civil Judge , JD & JMFC , Omerga. 


27-05-2019 to 02-06-2019 


02-05-2019 to 26-05-2019 


30 


Shri.A.D. Patil, 
2 nd Jt Civil Judge , JD & JMFC , Omerga . 


13-05-2019 to 19-05-2019 


02-05- 2019 to 12-05-2019 & 

20-05- 2019 to 02-06-2019 


31 


20-05-2019 to 26-05-2019 


02-05-2019 to 19-05-2019 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


Shri. S.S. Ubale , 
Civil Judge , JD . & JMFC , Kallam . 
Shri. M.B. Kudte , 
Jt. civil Judge , JD & JMFC ,Kallam . 


02-05-2019 to 19-05-2019 


32 


20-05-2019 to 02-06-2019 


33 


Shri. M.D. Thombre , 
2 nd Jt. Civil Judge JD & JMFC , Kallam . 


06-05-2019 to 19-06-2019 


02-05-2019 to 5-05-2019 & 
20-05-2019 to 02-06-2019 


34 


Shri.D.R.Mali, 
Jt. Civil Judge, JD & JMFC , Bhoom 


20-05-2019 to 26-05-2019 


02-05-2019 to 19-05-2019 & 

27-05-2019 to 02-06-2019 
02-05- 2019 to 05-05-2019 & 

20-05- 2019 to 02-06-2019 


35 


Shri.H.S. Satpute , 
2 nd Jt. Civil Judge JD & JMFC , Bhoom 


06-05-2019 to 19-05-2019 


६४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२, शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


36 


ShriM.R. Sowani, 
Jt, Civil Judge ,JD & JMFC , Paranda. 


06-05-2019 to 19-05-2019 


02-05-2019 to 05-05-2019 & 
20-05-2019 to 02-06-2019 


37 


20-05-2019 to 26-05-2019 


Shri. S.P. Rachkar , 
2nd Jt. Civil Judge , JD & JMFC , Paranda . 


02-05-2019 to 19-05-2019 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


38 


13-05-2019 to 26-05-2019 


02-05-2019 to 12-05-2019 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


Shri. D.T. Patil 

Civil Judge , JD & JMFC , Washi 
Shri.A.A. Babar, 
Civil Judge , JD . & JMFC , Lohara 


39 


20-05-2019 to 02-06-2019 


02-05-2019 to 19-05-2019 


District Court, Osmanabad . 
Dated 7 June, 2019 . 


Omprakash P. Jaiswal, 
Principal District, Osmanabad . 


33 


DISTRICT AND SESSIONS COURT, OSMANABAD . 

NOTIFICATION 


No. HAW / (Admn)/3889 /2019 :- The following Judicial Officers, working in this District Osmanabad were permitted to 
enjoy the Off/ Summer Vaction for the Year 2019 as Specified in Column No.3 and the period for which they were prevented 
from enjoying the Off/ Summer Vacation is mentioned in Column No. 4. against their names. 

The Off/ Summer Vacation for Civil Courts in Osmanabad Districtwas from 2 nd May, 2019 to 2nd June, 2019 (both days inclusive) 


Sr. 
No. 


Name of the Judicial officer and Designation 


Period of Summer Vacation 

enjoyed . 


Period of Summer Vacation 

Prevented . 


2 


3 


4 


1 
1 


20-05-2019 to 26-05-2019 


Shri S.A.A. R. Auti, 
District Judge - 1 , Osmanabad 


02-05-2019 to 19-05-2019 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


2 


Smt. R.J. Rai, 
Adhoc District Judge - 1 , Osmanabad 


13-05-2019 to 26-05-2019 


02-05-2019 to 12-05-2019 & 
27-05-2019 to 02-06-2019 


3 


Shri.J.M.Dalvi, 
Adhoc District Judge - 2 , Osmanabad . 


6-05-2019 to 19-05-2019 


02-05-2019 to 19-05-2019 & 

20-05-2019 to 02-06-2019 


4 


Shri.S.B. Salunkhe 
Adhoc District Judge- 1 , Omerga . 


20-05-2019 to 2-06-2019 


02-05-2019 to 19-05-19 


5 


Shri. J.D. Wadne, 
District Judge - 1 , Bhoom , 


20-05-2019 to 02-06-2019 


02-05-2019 to 19-05-2019 


6 


Shri. R.V. Utpat , 
District Judge -2 , Bhoom , 


13-05-2019 to 19-05-2019 


02-05-2019 to 12-05-2019 & 
20-05-2019 to 02-06-2019 


District Court, Osmanabad , 
Dated 7 June, 2019 


Omprakash P. Jaiswal 
Principal District Judge , Osmanabad . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


६४३ 


३४ 


कार्यालय उपनिबंधक यांजकडून 


नियम १ ९ ६७ मधील नियम ४ ( १) मधील तरतुदीनुसार सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था (प्रशासन ) यांना चौकशी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे . प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यांचेकडे दाखल झालेल्या आक्षेप व 
सुचनांवर महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
नियम १९ ६७ मधील नियम ४( २) मधील तरतुदीनुसार पुढील उचीत 
कार्यवाही करावी व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , हिंगोली यांच्याकडे 


वाचले : 


१. महाराष्ट्र शासन कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९ ६३ चे कलम ३ व कलम ४ 

२.शासकीय अधिसुचना No. APM2081/ 36340-440-11 
C दिनांक ०५.० ९ .१ ९ ८१. 


अहवाल सादर करावा . 


सदर अधिसूचना वाचा क्र .०१ व ०२ मधील प्राप्त अधिकारानुसार 
आज दि . ० ९ .०७.२०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशीनिर्गमित करण्यात 
येत आहे . 


स्थळ : हिंगोली 


दिनांक : ० ९ .०७.२०१९ 


अधिसुचना : 
जा.क्र.जिउनि /पणन/ कक्ष-२/ कृउबासहि / पुर्ननियो/ २०१९ :- ज्या 
अर्थी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सेनगांव या बाजार समितीची स्थापना 
दि . २२.११.१ ९९ ३ रोजी झालेली आहे. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


गावाचे नाव 
पुसेगांव 


१ 


२६ 


ज्या अर्थी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व 
विनियमन ) अधिनियम १९ ६३ मधील तरतुदीनुसार कृषि उत्पन्न बाजार 
समितीच्या कार्यक्षेत्रात सेनगांव तालुक्यातील एकुण गावांपैकी ७५ गावांचा 
समावेश आहे . 


गावाचे नाव 
केंद्रा 

खु . 
केंद्रा 

बु . 


२ 


वरुड काजी 


२७ 


३ 


वरुड समद 


२८ 


जामटी बु . 


४ 


जांभरुन बु . 


२ ९ 


ज्या अर्थी हिंगोली कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्र 
सेनगाव तालुक्यातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील नुसार ५० गांवाचा 
समावेश आहे . 


महारखेडा 


३० 


गोंधन खेडा 
कहाकर खु . 
वरखेडा 
ताकतोडा 


६ 


गुगुळ पिंप्री 


३१ 


७ 


३२ 


तथापि , ज्या अर्थी सेनगाव बाजारसमितीच्या कार्यक्षेत्रात सेनगांव 
तालुक्यातील सोबत जोडलेल्या परिशीष्टातील नुसार ५० गावांचा समावेश 
नाही. 


८ 


३३ 


९ 


३४ 


हाताळा 
पळशी 
आजेगांव 
शिंदेफळ 


१० 


३५ 
३६ 


११ 


भगवती 
पावटी 
हिवरा 
माझोड 
कडोळी 
तपोवन 
गारखेडा 
सुरजखेडा 
सवना 
वायचळ पिंप्री 


१२ 


ज्या अर्थी सेनगांव तालुक्यातील कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीचे 
कार्यक्षमतेने नियमन करण्यासाठी व सेनगांव कृषि उत्पन्न बाजार समितीची 
आर्थीक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न 
खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) ( सुधारणा) नियम २०१७ लागू झाल्यानंतर 
त्यातील तरतुदींची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याच्या प्रयोजनासाठी 
सेनगांव कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात सेनगांव तालुक्यातील 
सर्व गावांचा समावेश करणे इष्ट झाले आहे. 


३७ 


शिवणी बु . 
शिवणी खु . 


१३ 


३८ 


१४ 


३ ९ 


१५ 


४० 


१६ 


४१ 


१७ 


४२ 


ब्राह्मणवाडा 
चौंढी 


१८ 


बु . 


४३ 


ज्या अर्थीहिंगोली कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातून 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील एकुण ५० गावे वगळण्याचा व ही गावे 
सेनगांव बाजार समिती कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा उद्देश महाराष्ट्र 
कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९ ६३ चे 
कलम ( ३) व कलम ४ (३) मधील तरतुदी नुसार या अधिसुचनेद्वारे जाहिर 
करण्यात येत आहे. 


१ ९ 


चौढी खु . 


४४ 


वेलखेडा 
देऊळगांव जहांगीर 
शेगांव खो 
खैखेडा 
माळशी 
आडोळ 
हनकदरी 
रेपा 
लिंगपिंप्री 
पिंप्रीलिंग 
गोरेगांव 
पार्डी पोह . 


२० 


४५ 


२१ 


४६ 


२२ 


४७ 


बाभुळगांव 
सारखेडा 
जवळा बु . 
सुलदली 
वलाना 
मन्नासपिंप्री 


२३ 


४८ 


२४ 


४ ९ 


२५ 


५० 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १ ९ ६३ चे कलम ३ व ( १ ) व ( २) मधील तरतुदी नुसार ही 
अधिसूचना प्रसिध्द केल्याचे तारखेपासुन एक महिन्याचे आत आक्षेप | 
सुचना कार्यालयीन वेळेत चौकशी अधिकारी तथा सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था (प्रशासन ) संलग्न जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
हिंगोली ( पत्ता जुने जिल्हाधिकारी , कार्यालय अकोला रोड , हिंगोली , 
जि . हिंगोली ) यांचेकडे दाखल करावेत . 

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 


( सु.प्र . मेत्रेवार ) , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , हिंगोली. 


६४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२, शके १९ ४१ 


भाग १ 


पुरवणी 


३५ 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) कार्यालय भूम यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 
विषय :- मौजे निपाणी ता.भूम श्री.दर्गापिर साहेब या देवस्थानचे इनाम 
जमिन स.नं .८४ , ८५ व ८६ क्षेत्र ३२ हे ८० आर विरासत मंजूरी बाबत . 

क्रमांक १९९ ७/ इनाम / धार्मिक / सीआर-५७ .- याद्वारे असे जाहिर 
करण्यांत येते की , श्री.दादाखाँ जमालखाँ पठाण हे मौजे निपाणी ता.भूम 
येथील रहिवाशी होते व श्री.दर्गापिर साहेब देवस्थान मौजे निपाणी 
ता.भूम जि.उस्मानाबाद या देवस्थानची, पुजारी म्हणून सेवा पुजा अर्चा 
महोत्सव वगैरे करीत होते . त्यांचा मृत्यू दिनांक २१/११/१९ ७३ रोजी मौजे 
निपाणी ता.भूम जि.उस्मानाबाद येथे झालेला आहे . सदरील देवस्थानच्या 
सेवेसाठी खालील प्रमाणे इनामी जमिन आहे . 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


जमिन स.नं. 


क्षेत्र 


आकार 


विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने 
कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२) अन्वयेदिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव :- गोलेगांव तालुका:-भूम 

जिल्हा : - उस्मानाबाद 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 
२ 

३ 
१६८ 

०.२८ 
२ १६८ 

०.१४ 
३ १६ ९ 

०.०८ 
१६ ९ 

०.०८ 


हे .आर 


रु.पै. 


मौजे निपाणी ता.भूम 


०१ 


८४,८५ व ८६ 


३२ हे .८० आर 


४० रु .७२ पै . 


मयत 


१ 


१ 


मयत पुजारी श्री.दादाखॉ जमालखॉ पठाण यांच्या पश्चात विरासत मंजुरीसाठी 
श्री.महेबुब दादा मुजावर रा निपाणी यांनी अर्ज दिला आहे . 

सर्व संबंधीतांना या जाहीर प्रगटनाद्वारे जाहीर केले जाते की , 
श्री.दादाखॉ जमालखाँ पठाण यांना खालील प्रमाणे वारस आहेत . 
१. महेबुब दादा मुजावर 

मुलगा 
२. अमिनाबी वजीर शेख 

मुलगी 
३. खतीजाबी दिलदार पठाण 

मुलगी 
श्री.महेबुब दादा मुजावर रा.निपाणी ता.भूम यांचेविरासत मंजूरीस कोणाचा 
कांही हितसंबंध वा आक्षेप आसल्यास त्यांनी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झालेपासून ०६ 
आठवडयांचे आत लेखी पुराव्यासह या कोर्टात सादर करावेत . मुदतीनंतर अथवा 
पुराव्याअभावी आलेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही व विरासत मंजूरीच्या 
कार्यवाहीचा विचार केला जाईल . 

( संतोष राऊत ) , 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) भूम , 
तथा उपविभागीय अधिकारी भूम . 


४ 


५ 


१६ ९ 


०.०८ 


६ 


१६९ 


०.०८ 


७ 


१७२ 


०.१० 


८ 


१७२ 


०.१० 


or 


१७२ 


०.१० 


१० 


०.१७ 


१७३ 
१७३ 


११ 


०.१७ 


१२ 


१७४ 


०.०८ 


१३ 


१७४ 


०.०८ 


१४ 


१७४ 


०.०८ 


१७४ 


०.०८ 


१५ 
१६ 


१७४ 


०.०८ 


१७ 


०.३४ 


१७५ 
१७६ 


१८ 


०.१७ 


३६ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , यांजकडून 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ 
( ०१ ) 

अधिसूचना 
२०१६ / भूसं / कक्ष-२ /सिआर -४८ :- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र ./ ७७/ अ-२ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 


१७७ 


१ ९ 
२० 


०.१६ 
०.१६ 


१७७ 


२१ 


१७८ 


०.२८ 


२२ 


१७ ९ 


०.१ ९ 
०.२२ 


१८१ 


२३ 
२४ 


१८१ 


०.२२ 


२५ 


१८१ 


०.२२ 


२६ 


१८१ 


०.२२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४, २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १ ९ ४१ 


६४५ 


समाजाला मिळणारे लाभ :- भूम तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळ मौ.गोलेगांव येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव - गोलेगांव . तालुका- भूम 

जिल्हा - उस्मानाबाद 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 
निरंक 

निरंक 


०१ 


अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 
२८ १८३ 

०.११ 
२ ९ १८४ 

०.१८ 
३० २२ ९ 

०.४८ , पोख ०.०५ 
३१ २३० 

०.१३ 
३२ २३५ 

०.१२ 
३३ २३६ 

०.१३ 
३४ २४१ 

०.१२ 
३५ २४१ 

०.१२ 
३६ २४१ 

०.०२ 
३७ २४१ 

०.०४ 
३८ १३ ९ 

०.४४ 
३ ९ १३७ 

०.०६ 
१३६ 

०.२१ 
४१ ११४ 

०.०१ 


४० 


४२ 


११५ 


०.२१ 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र. 
३/ अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक :- ०७.०७.२०१९ 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 

स्वाक्षरीत / 
( दिपा मुधोळ-मुंडे) , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


४३ 


०.१३ 


११३ 
१० ९ 


४४ 


०.१५ 


४५ 


१०८ 


०.०५ 


४६ 


१०७ 


०.०१ 


४७ 


२१ 


०.२६ 


४८ 


२२ 


०.१२ 


२३ 


०.०८ 


४ ९ 
५० 


१४ 


०.०३ 


१५ 


०.०३ 
०.०४ 


३७ 


५२ 


१६ 


५३ 


१७ 


०.१० 


५४ 


१८ 


०.१ ९ 


१ ९ 


०.२० 


५५ 
५६ 
५७ 


२० 


०.२ ९ 


२ 


०.१० 


शुध्दिपत्रक 
उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यांची 
अधिसुचना क्रमांक २०१७/ भूसं/ सिआर -०७ दिनांक २६/०३/२०१८ अन्वये 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक 
०९ .०५.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ८७०,८७१ ) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती 
खालील प्रमाणे वाचावी . 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ टप्पा 
क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत , जेजला 
चिंचपूर कालवा मौ . तिंत्रजे ता . भूम जि उस्मानाबाद 


५८ 


२ 


०.१२ 


२ 


०.१० 


२ 


०.२० 


६० 
६१ 


२ 


०.० ९ 


६२ 


२ 


०.० ९ 


६३ 


१३ 


०.०४ 


अ.क्र . 


करिता 


वाचावे 


एकुण 


८.८८ 


स.नं./ ग.नं . क्षेत्र हे . आर 


स.नं./ ग.नं क्षेत्र हे . आर 


१ 


३४ ९ 


०.६१ 


३४ ९ 


०.५८ 


२ 


४०८ 


०.४० 


४०८ 


०.३५ 


४०८ 


०.२० 


४०८ 


०.३० 


४०८ 


०.२० 


४०८ 


०.१५ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव : 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत , गणेगांव - देवंग्रा कालवा मौ.गोलेगांव 
ता.भूम जि.उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत , गणेगांव - देवंग्रा कालवा 
मौ.गोलेगांव ता.भूम जि.उस्मानाबाद . अंतर्गत ५५०० हेक्टर सिंचन 
क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मौ.गोलेगांव ता.भूम शिवारातील क्षेत्रास सिंचनाचा 
लाभ होणार आहे . 


३ 


३८३ 


०.५७ 


३८३ 


०.७३ 


स्वाक्षरीत /-, 
उप विभागीय अधिकारी तथा , 

भूसंपादन अधिकारी, भूम . 


६४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 


मंगळवार दिनांक १६ जुलै २०१९ : आषाढ २९ , शके १९ ४१ 


१ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , यांजकडून 


क्रमांक - जा.क्र .2019/ नपाप्र / कावी- 294 महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 19( 9 ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा.राज्य निवडणुक आयोग 


महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र.रानिआ / नप-2019/ प्र.क्र .04 / का .6 दिनांक 
24 मे . 2019 नुसार मी उदय चौधरी , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 
असे जाहीर करतो की , औरंगाबाद जिल्हयातील सोयगांव नगर 
पंचायतच्या दिनांक 23.6.2019 रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक 
पोट निवडणूक मध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद 
केलेल्या प्रभागातील जागेवर नगर पंचायत सदस्य म्हणुन निवडून 
आलेले आहेत . 


अ.क्र . 


निवडुन आलेल्या सदस्यांचे नांव 


प्रभाग क्र . व जागा क्र . 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणसाठी ) 
अनुसुचीत जातीसाठी ) अनुसूचीत जाती महिलासाठी 
अनुसूचित जमातीसाठी , अनुसूचीत जमाती स्त्रीयासाठी , 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 
महिलासाठी , सर्वसाधारण , सर्वसाधरण ( महिला ) 


1 


2 


3 


4 


1 . 


तडवी सिकंदर रशीद 


वार्ड क्र .16 


अनुसूचित जमाती सर्वसाधारण 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : 15.7 2019 


( उदय चौधरी) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNIROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार जूलै , १८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप :-प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 


आहेत . 


१ 


अध्यक्षा , नगर परिषद परळी वै.यांजकडुन 


रचना औरंगाबाद यांचे पुर्व परवानगीने उक्त अधिनियमाचे कलम -२४ 
अन्वये नगर रचना अधिकारी म्हणुन नेमणुक केली आहे व या विषयांचा 
आदेश उक्त नगर परिषदेने दि .११/०८ / २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम -२६ (१ ) 
अन्वये परळी वै.शहराची सुधारीत विकास योजना प्रसिध्द करणे . 


अधिसुचना 


आणि ज्याअर्थी नगर रचना अधिकारी, यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
-२५ अन्वये आवश्यक ते सव्हेक्षण झाल्या नंतर उक्त नगर परिषद द्यीतील 
जमीनीचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा दि .० ९/ ०१/ २०१७ रोजी हस्तांतरीत 
केला आहे. आणि नगर रचना अधिकारी यांनी परळी वै.शहराची प्रारुप 
विकास योजना केली असुन ती उक्त अधिनियमाचे कलम-२६ अन्वये 
प्रसिध्द करण्यास्तव नगर परिषद परळी वै. दि . १२ जुलै २०१९ रोजी 
सुपुर्द केली आहे . 


जा.क्रं . परळी न.प./ सुधारीत विकास योजना/ ४३१५/ २०१९ -२० 
ज्याअर्थी परळी नगर परिषदेने ( यापुढे उक्त नगर परिषदेने असे 
निर्देशिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१९ ६६ 
( यापुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशिलेले ) चे कलम-२३( १) व ३८ 
मधील तरतुरी नुसार उक्त नगर परिषदेची सुधीत विकास योजना 
( यापुढे उक्त विकास योजना असे निर्देशिलेल) तयार करण्याचा इाद 
दि १८/०१/२०१६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रं .७२ / १५-१६ 
अन्वये जाहीर करुन सदरची अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये दि ११/०८२०१६ रोजी तसेच ०३/ 
०८/२०१६ रोजी दैनिक लोकमत समाचार व दैनिक लोकमत टाइम्स 
या वर्तमान पत्रामध्ये प्रसिध्द झालेली आहे . 


आता या अधिसुचने व्दारे असे जाहीर करण्यात येते की परळी नगर 
परिषदेने सुधारीत विकास योजनेचा प्रारुप विकास आराखडा उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -२६ अन्वये प्रसिध्द करण्याचा सर्वसाधारण सभा 
दि .१६/०७/ २०१९ रोजीचा ठराव क्रं .०१/ २०१९ -२०, अन्वये ठरविलेले आहे.या 
विकास योजने नकाशे व अहवाल नगर परिषद परळी वै. यांच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत जनतच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजना तयार करुन ती शासनाकडे 
अंतीम मंजुरी साठी सादर करण्या पर्यंतची सर्व काम करण्यासाठी 
उक्त नगर परिषदेने नगर रचनाकार बीड यांचे मा.सहसंचालक , नगर 


सदरहु विकास योजनेतील प्रस्तावा विषची ज्या कोणाला हाकती / 
सुचना असतील त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासन रापत्रात प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांक पासुन ३०दिवसाच्या आत नगर परिषद , परळी वै. 
यांच्या कडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . 


औ . भाग १- अ - ११ 


३३ 


38 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -१८-२४ , २०१९ : आषाढ / श्रावण २७-०२ , शके १९ ४१ 


भाग १ - अ पुरवणी 


उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम-३० अन्वये शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्या पुर्वी नगर परिषद परळी वै. या कालावधीत 
प्राप्त झालेल्या सुचना / हरकती यांचा आवश्यक तो विचार करील व 
मुदती नंतर आलेल्या / प्राप्त झालेल्या हरकती/ सुचना विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत. 


carry out surveys within Municipal Council limit and 
to prepare Existing Land Use map for preparation of 
Draft Development Plan to submit to Parli Municipal 
Council for publication under section 26 ( 1) of the said 
act. 


वरील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या उक्त विकास योजना 
आराखडयाचे भाग नकाशे अथवा अहवालातील संबंधित भागाच्या सत्यप्रती 
मागणी करणा- या हित संबंधित व्यक्तीस आवश्यक ती फीस भरल्याचा 
पुरावा व कागदपत्रे सादर केल्या नंतर नगर परिषद , परळी व नगर 
रचनाकार , नगर रचना कार्यालय जुनी नगर परिषद इमारत बंशीरगंज 
बीड यांच्या कार्यायात कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होवु शकतील . 


The Town Planning Officer after carrying out 
necessary surveys prepared the Existing Land Use map 
as per section 25 of the said act and handed over it to 
the Parli Municipal Council on 9 Jan 2017 ,and also 
the Town Planning Officer framed the proposals of 
revised Draft Development Plan and handed it over to 
Municipal Council Parli on dated 12 July, 2019 to 
publish it under section 26 of the said act. 


परळी वै 


.98 / 06 /2098 . 


सौ . सरोजनीताई सोमनाथ हालगे , 

नगराध्यक्ष, 
नगर परिषद , परळी वैजनाथ. 


The Municipal Council Parli has resolved to publish 
the Draft Development Plan (R ) under section 26 of 
the said act vide General Body meeting dated 16 july 
2019 ,Resolution No.01/2019-20 ,the map and report 
regarding the Draft Revised Development Plan has been 
displayed on the notice board in the office ofMunicipal 
Council Parli and Town Planner , Town Planning Office , 
Old Nagar Parishad building ,Bashirganj,Beed for 
observation for general public during the office hours. 


Publication of Draft Revised Development Plan of 

Parli v . 


Municipal Council under section 26 ( 1) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act- 1966 


Notification 


No./PMC/DP(R)/4315/2019-20 Where as the Parli 
v Municipal Council (hereinafter referred to as said 
Municipal Council ) by its resolution no . 72/ 15-16 ,dated 
18 Jan , 2016 made declaration under section 23 ( 1) read 
with section 38 of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act- 1966 (herein after referred as the said act) 
of its intention to revise the Development Plan of entire 
area of Parli v . The notice of said declaration was 
published in the Maharashtra Government Gazette 
Auranganad Division ,dated 11 Aug 2016 and also 
published in daily Dainik Lokmat Samchar & daily 
Lokmat Times dated 03Aug , 2016 . 


Suggestions and objections if any are invited form 
the general public within 30 days from the date of 
publication of this notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette . The Municipal Council Parliwill 
consider suggestions and Objections so received before 
submitting the Draft Development Plan under section 
30 of the said act to the Government for final sanction . 
The suggestions and Objections received after the 
expiry of the above mentioned period will not be 
considered . 


Part Plan and releted extract from the report of the 
published Draft Development Plan can be obtained from 
the Municipal Council Parli after depositing necessary 
fees for the Documents . 


Parli V. Date.16 /07/ 2019 


And Whereas,the Parli v. Municipal Council has 
issued such formal order on dated 11 Auguest, 2017 
with Prior approval of the Joint Director of Town 
Planning, Aurangabad Division ,Aurangabad appointed 
the Town Planner Beed branch by the order as “ Town 
Planning Officer” as per section 24 of the said act to 


Sou.Sarojanitai Somnathappa Halage, 

President 
Municipal Council Parli Vaijanath 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNIROAD ,MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


